महसूल मुद्रांक (Revenue Stamp) 
विक्री करीता पोस्ट खात्याच्या 
विभागांना थकीत मनौती अदा 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत......... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुद्रांक- २०१४/५००८/प्र.क्र.५२३/म-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०३ जून, २०२२. 


Tel: १) शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ 
दि. १७ एप्रिल, २०१५. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.का.८/ नोंमनि/ 
लेखा/पोस्ट मनौती/१३९/२०२२, दि.१३.०४.२०२२ 
प्रस्तावना : 
महसूल मुद्रांकाची (Revenue Stamp) विक्री संपूर्ण राज्यभर पोस्ट खात्याच्या विविध 
कार्यालयांमार्फत करण्यात येते. महसूल मुद्रांकाच्या (१७/81118 Stamp) विक्री करीता पोस्ट 
खात्याला विहीत दराने मनौती (Commission) देय आहे. अशा महसूल मुद्रांकाच्या 
(Revenue Stamps) विक्रीवरील दि.०१.१०.२००३ ते दि.३०.०६.२००९ या कालावधीतील 
थकित मनौती पोस्ट खात्यास अदा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 
महसूल मुद्रांक (Revenue Stamp) विक्री करीता पोस्ट खात्याच्या पुणे, कोकण, 
औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व नागपूर विभागांना दि. ०१.१०.२००३ ते दि.३०.०६.२००९ 
या कालावधीत देय असलेली थकीत मनौतीची रक्‍कम रू.४४,५१,७४१/- (रू. चव्वेचाळीस 
लाख एक्कावन्न हजार सातशे एक्केचाळीस फक्त) अदा करण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत 
आहे. पुणे, कोकण, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व नागपूर विभागाची थकित मनौतीची 
रक्‍कम खालील प्रमाणे आहे. 


अ.क्र. | विभागाचे नाव एकूण रक्कम रुपये 

१ पुणे विभाग ३,७३,१२०/- 

२ कोकण विभाग १३,२९,७११/- 

३ औरंगाबाद विभाग १२,०८,२७०/- 

8 नाशिक विभाग ६,०८,४३२/- 

षु अमरावती विभाग ६,१७,३२८/- 

६ नागपूर विभाग ३,१४,८८०/- 
एकूण देय मनौतीची रक्‍कम ४४,५१,७४१/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मुद्रांक- २०१४/५००८/प्र.क्र.५२३/म-१ 


२. याकरीता होणारा खर्च नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे यांच्या मागणी क्र. सी-२ 
मुख्यलेखाशीर्ष २०३० मुद्रांक नोंदणी ०२ मुद्रांक न्यायिकेतर (१०२) मुद्रांक विक्रीवरील 
खर्च (00) (०१) मुद्रांक विक्रीवरील खर्च yo इतर खर्च २०३०००८३ या 
उपलेखाश्रीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र- २०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३ / विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिल, २०१५ तसेच वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग - एक, अनु. क्र.६, नियम क्र. ४० नुसार, 
प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.,maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२२०६०३१६३८४०२५१९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S u n । | M a | h १ rl x f384aa 1 510310९ तमान) 1918599ab1b89e 
Ja d h av या cm हो Sar | a 1707477 3b2fef3ae4c 


(सुनिल जाधव) 
कार्यासन अधिकारी 


And Fi Ss 


Wd: 

१) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ) ( मुंबई / नागपूर) 

२) महालेखापाल १/२ (लेखा परिक्षण) ( मुंबई / नागपूर) 

३) मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई ४०० ००१. 

४) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे. 

५) उप संचालक (लेख), नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालय पुणे. 

६) अप्पर मुद्रांक नियंत्रक, फोर्ट, मुंबई 

७) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी,जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे. 

८) विभागीय सह संचालक लेखा व कोषागारे पुणे विभाग/नागपूर विभाग/नाशिक 
विभाग. 

९) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०) निवड नस्ती, महसूल व वन विभाग / म-१, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


